मुख्य वनसंरक्षक, शिक्षण व प्रशिक्षण पुणे यांच्या 
वृत्तातील ५९ अस्थायी पदांना सन २०२१-२२ मध्ये 
मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एफडीएम २०२१/प्र.क.३३/फ-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- ३० सप्टेंबर, २०२१ 
वाचा:- 


१) शासन निर्णय क्रमांक, असंक-१००४/प्र.क्र.१२ (भाग-२)/२००४/वित्तीय सुधारणा-१, 
दि.०४.१०.२००४ 

२) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र. एफडीएम-२०२१/प्र.क्र.३३/फ-२, 
दि.३१.०३.२०२१ 

३) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क., दि.१०.०८.२०२१ 


४) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र. एमएफएस-२०१७/प्र.क्र.9७/फ-८, 
दि.१३.०९.२०१९ 

५) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, 
नागपूर यांचे पत्र क्र.कक्ष-३/योजनेतर/प्र.क्र.१२/१९-२०/१०२, दि.०२.०९.२०२१ 

६) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, 
नागपूर यांचे पत्र क्र.कक्ष-३/योजनेतर/प्र.क्र.०१/२०-२१/११७, दि.२३.०९.२०२१ 


शासन निर्णय :- 

मुख्य वनसंरक्षक, शिक्षण व प्रशिक्षण, पुणे चिखलदरा, जालना, पाल, शहापूर व चंद्रपूर 
येथीळ इतर कर्मचारी वर्गाचे प्रशिक्षण (२४०६ ०६१२) व वनक्षेत्पालासहित वन अधिकाऱ्यांचे 
प्रशिक्षण (२१४५ ०४८२) या योजनेत्तर योजनेतील ५९ पदांना सन २०२१-२२ मध्ये पुढे चाळू 
ठेवण्याबाबत शासन निर्णय संदर्भ क्र.२ अन्वये दि.०१.०३.२०२१ ते दि.३१.०८.२०२१ पर्यन्त 
मुदतवाढ देण्यात आली होती. 
२. महसूल व वनविभाग झासन निर्णय, क्रमांक एफडीएम-२०१४/प्र.क्र.६२/फ-२, 
दि.०४.१२.२०१४ अन्वये चंद्रपूर वनप्रशिक्षण संस्थेचा दर्जा वाढ करुन त्यास राज्य वन अकादमीचा 
दर्जा तसेच सदर संस्थेस वन विभागाची वन्यजीव व्यवस्थापन व उत्पादन व वानिकी याकरिता 
शिखर संस्था म्हणून मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. तसेच महसूल व वन विभागाने संदर्भ क्र. 
४ येथील शासन निर्णयान्वये निश्चित केलेल्या आकृतीबंधात या अस्थायी पदाचा समावेडा आहे. सदर 
५९ पदांना अस्थायी पदांना वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.३ येथील शासन निर्णय दि.१०.०८.२०२१ च्या 
अधिन राहून दि.०१.०९.२०२१ ते २८.०२.२०२२ पर्यंत चाळू ठेवण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एफडीएम २०२१/प्र.क.३३/फ-२ 


३. या पदांवर होणारा खर्च हा “प्रधान शिर्ष २४०६, वनीकरण व वन्यजीवन (योजनेतर) 
उपप्रधानशिर्ष १०९-विस्तार व प्रशिक्षण (००)(०१) इतर कर्मचारी वर्गाचे प्रशिक्षण (२४०६ ०६१२)” 
“प्रधानशिर्ष -२४१५ कृषि विषयक संशोधन व शिक्षण (योजनेत्तर) उपप्रधानशिर्ष २७७-शिक्षण 
(००)(०१)वनक्षेत्रपालांसहित वनअधिकाऱयांचे प्रशिक्षण (२४१५-०४८२)” या अर्थसंकल्पिय शीर्षाखाली 
दर्शविण्यात यावा व तो सन २०२१-२२ मधील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात येईल 

४. प्रस्तुत शासन निर्णय हा वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. शासन निर्णय,वित्त विभाग, 


क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क.,दि.१०.८.२०२१ अन्वये विभागास प्रदान करण्यात 


आलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे 
च. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०९३०१३१६५४३५१९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


lly signed by SUNIL PANDURANG PANDHARE 


SU NIL PANDU RANG DN: CN = SUNIL PANDURANG PANDHARE, C= IN, S 
PANDHARE MAHARASHTRA, OU = REVENUE AND FOREST 
DEPARTMENT 


(सुनिल पांढरे) 
उप सचिव 
महसूल व वन विभाग 
प्रतिलिपी :- 
१) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
२) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
३) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संशोधन, शिक्षण व प्रशिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
४) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (सर्व) 
५) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, कार्य आयोजना वृत्त, नागपूर /पुणे 
) 
) 
) 
) 


६) मुख्य वनसंरक्षक, वनशिक्षण वृत्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
७) संचालक, वनरक्षक प्रशिक्षण संस्था, चिखळदरा/जालना/चंद्रपूर/शाहापूर, जि ठाणे 
८) संचालक, दादासाहेब चौधरी वनप्रशिक्षण संस्था, पाल, जि. जळगाव 
९) महालेखापाळल-१ / 2, (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई/नागपूर 
१०) वित्त विभाग, व्यय १०, अर्थसं-४, मंत्रालय, मुंबई. 
११) वन विभागातील सर्व कार्यासने/ ब-१, फ-४/फ-७/फ-८, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
१२) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर/पुणे/अमरावती/जालना/चंद्रपूर/ठाणे/जळगाव्र 
१३) निवडनस्ती फ-२ कार्यासन, महसूल व वन विभाग.मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफडीएम २०२१/प्र.क.३३/फ-२ 


शासन निर्णय क्र.एफडीएम-२०२१/प्र.क्र.३३/फ-२,दि.३०.०९.२०२१ सोबतचे विवरणपत्र 


मुख्य वनसंरक्षक शिक्षण व प्रशिक्षण, पुणे यांच्या अधिपत्याखालील अस्थायी पदांची वृत्तनिहाय 


स्थिती. 
अ.क्र लेखाशिर्ष पदनाम 
"कक २४०६-वनीकरण व वन्यजीवने (योजनेत्तर) | विभागीय वन अधिकारी a 
१०९ विस्तार व प्रशिक्षण (००) (09) इतर | सह वनसंरक्षक ee | 
कर्मचारी वर्गाचे प्रशिक्षण २४०६ ०६१२ लिपीक २ 
एकूण ४. | 
संचालक, दादासाहेब चौधरी, वन प्रशिक्षण संस्था पाल 
४ २४०६-वनीकरण व वन्यजीवन (योजनेत्तर) | स्वयंपाकी eae -) 
4 १०९ विस्तार व प्रशिक्षण (00) (09) इतर सफाई कामगार २ 
ह कर्मचारी वर्गाचे प्रशिक्षण २४०६ ०६१२ wari Ra | 
एकूण ४ 
संचालक, वनरक्षक, प्रशिक्षण संस्था, शहापूर 
२४०६-वनीकरण व वन्यजीवन (योजनेत्तर) | सहा.वैद्यकीय अधिकारी a 
१०९ विस्तार व प्रशिक्षण (00)(09) इतर | मिश्रक Eom 
कर्मचारी वर्गाचे प्रशिक्षण २४०६ ०६१२ सफाई कामगार 2 
fao | कक्ष नौकर ae | 
peas | ट्रक स्वच्छक ca 
१२ चपराझी २ 
एकूण ८ 
मुख्य वनसंरक्षक (शिक्षण व प्रशिक्षण) पुणे 
१३ | २४१५-कृषिविषयक संशोधन व शिक्षण | मुख्य वनसंरक्षक ie | 
१४ । (योजनेत्तर २७७ शिक्षण (०० (०१) | अधिक्षक ae | 
१५ | वनक्षेत्पालासहित वन अधिकाऱ्याचे | मुख्य लेखापाल a 
१६ | प्रशिक्षण २४१५ ०४८२ लघुलेखक (उच्चश्रेणी) a 
१७ वाहन चालक a 
१८ शिपाई २ 
एकूण ७ | 
संचालक वनप्रशिक्षण संस्था, चिखलदरा 
१९ | २४१५-कृषिविषयक संशोधन व शिक्षण | संचालक/(प्राचाय) (a 
२० | (योजनेत्त) २७७ शिक्षण (०० (09) | सह.निर्देशक (ae) २ 
२१  । वनक्षेत्पालासहित वन अधिकाऱ्याचे | सहा.संचालक (शिक्षण) a | 
२२ | प्रशिक्षण २४१५ ०४८२ सह.अभिरक्षक (वनपाल  |१ | 
२३ भांडारपाल ca 
२४ वीजतंत्री | 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


Det Fury क्रमांकः एफडीएम २०२१/प्र.क.३३/फ-२ 


२५ वाहन चालक 2 
२६ मिश्रक ca 
२७ सहा.भेषक अधिकारी ae 
a¢ टंकलेखक २ 
२९ स्वयंपाकी Pa | 
३० चौकीदार Ca 
३१ सफाईकामगार २ 
३२ कक्ष नौकर a 
33 माळी a 
38 नाईक a | 
34 शिपाई २ 
एकूण २२ 
संचालक, वनरक्षक, प्रशिक्षण संस्था, जालना 
३६ । २४१५-कृषिविषयक संशोधन व शिक्षण | संचालक et | 
३७ । (योजनेत्तर २७७ शिक्षण (००) (०१) | सहा.संचाळक ca 
३८ । वनक्षेत्पालासहित वन अधिकार्‍याचे | लिपीक ise | 
३९ | प्रशिक्षण २४१५ ०४८२ शिपाई २ 
४० जिपचालक ca 
एकूण ६ 
संचालक, वनरक्षक, प्रशिक्षण संस्था, शहापूर 
४१ । २४१५-कृषिविषयक संशोधन व शिक्षण | सहा.संचालक ia | 
४२ | (योजनेत्तर २७७ शिक्षण (०० (०१) | ग्रंथालय परिचर a 4 
४३ | वनक्षेत्पालासहित वन अधिकार्‍याचे | माळी ca 
४४ | प्रशिक्षण २४१५ ०४८२ सहा.अभिरक्षक (१ 
एकूण ४. | 
संचालक, दादासाहेब चौधरी, वनप्रशिक्षण, वनप्रशिक्षण संस्था, पाल 
४५ | २४१५-कृषिविषयक संशोधन व शिक्षण | सहा.संचालक 
४६ | (योजनेत्त) २७७ शिक्षण (०० (०१) | मुख्य लेखापाल 
४७ । वनक्षेत्पलासहित वन अधिकाऱ्याचे | विजतंत्री 
४८ | प्रशिक्षण २४१५ ०४८२ शिपाई 
एकूण 
एकूण पदे ४--४--८--७--२२--६--४--४ 


SUNIL PANDURANG १६ 
PANDHARE 


(सुनिल पांढरे) 
उप सचिव 
महसूल व वन विभाग 

पृष्ठ ४ पैकी ४ 


